न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१३/पोल-४. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २५ मार्च, २०१५. 


वाचा: 


१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१४/व्हीआयपी २८४/ 
प्र.क्र.३६२/१२, दिनांक २६.११.२०१४ 

३) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक मुं/का/७३९५/१४, दि.२४.१२.२०१४ 


प्रस्तावना: 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करण्याकरीता अधिनियम २००५, 
अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील कलम-६ मध्ये गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या करण्यास सक्षम प्राधिकारी निश्चित करण्यात sso sed. सदर अधिनियमातील कळलम-६ 
मधील परंतुक २ व कलम ७ मधील तरतूदीनुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यार्पित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५, च्या कलम-६ मधील परंतुक २ व कलम ७ 
नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे अधिकार खालीलप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांक एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१३/पोल-४ 


अ.क्र. | शासकीय अधिकाऱ्यांचे गट व | सुधारीत वेतनश्रेणी महाराष्ट्र शासकीय बदली करण्याचा अधिकार 
पदनाम (पाचव्या वेतन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रत्यार्पिति करावयाचा 
आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार) विनियमन अधिनियम, २००५ अधिकारी 
मधील तरतूदीनुसार 
सक्षम प्राधिकारी 

1 १_| २ ३ PB ५ 

१ | उपसंचालक गट-अ रू.१५६००-३९१०० मा. मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव (गृह) 
(रु.१०, ६५०-१५,८५० व ग्रेड पे ६९०० 
त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणी 
असलेले गट-अमधील सर्व 
अधिकारी) 

2 | सहायक संचाळक, गट अ | रू.१५६००-३९१०० मा. मंत्री (गृह) संचालक, 
(रू.१०,६५०-१५,८५० पेक्षा | ग्रेडपे ६६०० न्यायसहायक वैज्ञानिक 
कमी वेतनश्रेणी असलेले गट- प्रयोगशाळा संचालनालय, 
अ मधील सर्व अधिकारी) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३ | सहायक रासायनिक | रू.९३००-३४८०० मा. मंत्री (गृह) संचालक, 
विश्लेषक gq प्रशासकीय । WY ४४०० न्यायसहायक वैज्ञानिक 
अधिकारी, गट-ब (गट-ब प्रयोगशाळा संचालनालय, 
मधील सर्व अधिकारी) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५, नुसार सविस्तर मार्गदर्शाक सूचना 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२६१५४६०३७७२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


Surendra 
Ambadas 
Deshmukh 


Digitally signed by Surendra Ambadas 
Deshmukh 

DN: CN = Surendra Ambadas 
Deshmukh, C = IN, S = Maharashtra, O 
= Government Of Maharashtra, OU = 
Under Secretary 

Date: 2015.03.27 15:03:42 +05'30' 


(सु. अं.देशमुख ) 
अवरसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१३/पोल-४ 


३. मा.राज्यमंत्री (गृह) (Ee) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मुंबई. 


६. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७. सह संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८. सर्व उपसंचालक व उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर/ 
पुणे/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती / कोल्हापूर/नांदेड. 


९. सर्व सहायक संचाळक/ सहायक रासायनिक विश्लेषक/ प्रशासकीय अधिकारी 


१०.सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई. 


११.उप सचिव (आस्था-१), गृह विभाग, १२ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 


१२.निवडनस्ती/गृह विभाग (पोळ-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


